श्री. कमलाकर अच्चुतराव पाटील, तंत्र 
अधिकारी, सनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ 
एमएसीपी, पुणे यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६५/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ०८ मार्च, २०१९. 


वाचा:-शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. PIA १०१८/प्र.क्र.१८१/२१-स, दि. २४.१२.२०१८. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाची मुदत दि. २८.०२.२०१९ रोजी समाप्त 
झाली असल्याने सदर प्रकल्पाअंतर्गत कार्यरत असलेले श्री. कमलाकर अच्चुतराव पाटील यांच्या सेवा कृषि विभागाकडे 
प्रत्यावर्तीत AA होते. त्यानुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने विभागातील 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (ग्रेड वेतन - रू. ४६००) संवर्गातील श्री. कमळाकर अच्चुतराव पाटील, यांची पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्री. कमलाकर अच्चुतराव पाटील, तंत्र 
pe अधिकारी, सनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ 
एम.ए.सी.पी., पुणे 


तंत्र अधिकारी, (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे 


२. उपरोक्त अधिकार्‍्यांने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि ), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी Parad Seal तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८२००२१४१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakharkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

7 ०५, 
Amol Nilakanth & 


arashtra, 
5.4.20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0 


deSb35a79c1cf69a588f212b260e, 
S a kh a r ka r serialNumber=bb4888cebbf4b7a6440c6531a52925e3 

€8140b1c28df723d8f006d11bc169a08, cn=Amol 
Nilakanth Sakharkar 

Date: 2019.03.08 20:04:00 +05'30" 

(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.६५/१५ओ 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
६. संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
७. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 
९. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
qo. निवड नस्ती /१५अओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


